महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी ८६१ या लेखाशिर्षाखालील 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र. ९९ /आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दि.२६ 
फेब्रुवारी, २०१९. 

७ राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्रमांक: राआहसो /लेखा /प्र अ /९८३९/७३४ /2024 
दिनांक २६ एप्रिल, २०२१. 

७) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 

८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०७/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २९ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी ८६१ (SCP) या लेखाशिर्षाखाली 
रु. १००.०० कोटी (अक्षरी रूपये शांभर कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२१ ते दिनांक ३० जून, २०२१ या कालावधीतील 
विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्याकरीता रू.३२,४९,०६,६६१/- व योजनेंतर्गत हमी तत्वावर 
उपचाराच्या दाव्याची अंगीकृत रुग्णालयास प्रतीपुर्ती करण्यासाठी रू. ०७,५०,९३,३३९/- असा एकूण 
रू.४०,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी २२१० जी ८६१ (SCP), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करणे व योजनेंतर्गत 
हमी तत्वावर उपचाराच्या दाव्याची अंगीकृत रुग्णालयास प्रतीपुर्ती करणे यासाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रू.४०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी फक्त) एवढा war निधी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. 
सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःमफुयो-२०२१/प्र.क्र. ९९/आरोग्य-६, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२१ 


मागणी क्र. एन-३ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 
७८९ - अनुसूचित जाती उप-योजना 
(०१)-अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(०१)(०३)-महात्मा ज्योतिबा Hed जन आरोग्य योजना (कार्यक्रम) 
२२१० जी ८६१ (दत्तमत), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


2. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 

३. अनुसूचित जाती उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक २९ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सुचनांचे सर्व संबंधितानी 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर निर्णयातील नमुद अटींची पुर्तता 
झाली आहे. 

५. सदर झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या दिनांक २९ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं. क्र. ५८०/व्यय-१४, दिनांक ०८.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१११२३८४९६४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjay 
Dattaram 
Mahadeshwar si 


yer=09 AK 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


oc “७ AY WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमफुयो-२०२१/प्र.क्र. ९९/आरोग्य-६, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०२१ 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. कक्ष अधिकारी (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


